कला संचालनालय आणि आणि क्षेत्रीय 
कार्यालये यांच्याकरिता सॉफ्टवेअर / 
हार्डवेअर खरेदी व ई -प्रशासन 
धोरणांची अमंलबजावणी याकरिता 
प्रकल्प अमंलबजावणी समिती स्थापन 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. समिती २०१९/प्र क्र ५८/तांशि६ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-१६ जुले, २०१९. 


वाचा - शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. मातंसं-२०११/ प्र . क्र १२५/३९, 
दि. २३ सप्टेंबर, २०११. 
प्रस्तावना- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २३ सप्टेंबर, २०११ च्या शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र 
शासनाचे ई-प्रशासन धोरण जाहिर करण्यात आळे आहे. सदर शासन निर्णयाचा परिच्छेद क्रमांक १२ 
मध्ये माहिती तंत्रज्ञान उत्पादने आणि सेवा मिळविण्यासंदर्भातील तरतुदी अंतर्भूत आहेत. त्यानुसार 
ई-प्रशासन प्रकल्पांवर देखरेख करण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती स्थापन करणे आवश्‍यक 
आहे. यास्तव, कला संचालनालय, शासकीय कला महाविद्यालये आपि क्षेत्रीय कार्यालये यांच्याकरिता 
सॉफ्टवेअर / हार्डवेअर खरेदी व ई -प्रशासन धोरणांची अमंलबजावणी याकरिता प्रकल्प अमंलबजावणी 
समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात 
आला आहे. 


शासन निर्णय - 

कळा संचालनालय, शासकीय कला महाविद्यालय आणि क्षेत्रीय कार्यालये यांच्या 
संगणकीकरणांच्या प्रकल्पाची अमंलबजावणी करणे, नागरिक केंद्रीत ई-सेवा उपलब्ध करून देणे 
आणि ई-प्रशासन धोरणांतर्गत ई-प्रशासन प्रकल्पांवर देखरेख करण्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रकल्प 
अमंलबजावणी समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


-0 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग - अध्यक्ष 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग अथवा त्यांचे प्रतिनिधी- सदस्य 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग अथवा त्यांचे प्रतिनिधी- सदस्य 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान अथवा त्यांचे प्रतिनिधी- सदस्य 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग वा त्यांचे प्रतिनिधी- सदस्य 
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयामार्फत जाहिर करण्यात आलेल्या तज्ञ मंडळातील एक तज्ञ- सदस्य 
सह सचिव/उप सचिव (तांशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- सदस्य 

संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई- सदस्य सचिव 


A 


CC ww 


£39) 


a 
S SL 
mw OR Se Se ee 


(३ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २०१९/प्र क्र ५८/तांशि ६ 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्त दिनांक २३ सप्टेंबर,२०११ च्या शासन निर्णयातील 
ई-प्रशासन विषयक धोरणाच्या तरतुदीनुसार विचारविनिमय करून तसेच, विहिती प्रक्रीयेचा अवंलब 
करून निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीस असतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१६१६४७१४०९०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Sandesh Rajaram १ ण titer 
Education Department, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=009789e9fe23fde06096381e43bebecd32b5c692c899745 


Utekar soilp, pers हतया तर 
(सं. रा. उतेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति- 


सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग उर्जा व कामगार मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई 

उपसचिव (तांशि ६), उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 

निवड नस्ती (कार्यासन तांशि-६), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पक क हट ण: 


eon SG © 


पृष्ठ २ पैकी 2 


